शुध्दीपत्रक - महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत 

प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आलेल्या नागरी पाणी पुरवठा व 
मलनि:स्सारण योजनांना अनुदान वितरीत करण्याबाबत. - 
तुमसर नगर परिषद, जि. भंडारा. 


महाराष्ट्र शासन 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ-२०१४/प्र.क्र.9४/पापु.२२ 


७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, नवीन मंत्रालय, लोकमान्य टिळक मार्ग, फोर्ट, मुंबई-०१. 
दिनांक : १६ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा : 


१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र.सुनिअ-२०१४/प्र.क्र.७४/पापु-२२, दि.२५.०५.२०२२ 
२) प्रकल्प संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता FAM, बेलापूर, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.सुनिअ-२०१९/प्र.क्र.०३/ 


वासो-०८/८३३, दि.८.६.२०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


वाचा येथील दि.२५.०५.२०२२ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२(८) मधील “आहरण व संवितरण अधिकारी 


म्हणून श्री.रविंद्र शिंदे, प्रकल्प संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता fam, बेलापूर, नवी मुंबई यांना तसेच नियंत्रक 


अधिकारी म्हणून श्री.वसंत माने, उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे.” याऐवजी “आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून श्रीमती सुषमा सातपुते, प्रकल्प संचालक, राज्य पाणी व 


स्वच्छता FRM, बेलापूर, नवी मुंबई यांना तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून श्री.संजय माने, उप सचिव, पाणी पुरवठा व 


स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.” असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०२२१२१६१३४८२९५३२८ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


प्रति, 


POPAT 
BHANUDAS 
JAGADALE 


Digitally signed by POPAT BHANUDAS 
JAGADALE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WATER SUPPLY AND SANITATION 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4d681616973b9509460f63155f2d1d3d 
ffe33d046d2adc8504f466852619624e, 
pseudonym=DD30C0827CDC59A4ECB71996AF 
188F1DA9802A3D, 
serialNumber=48EF41A6A6D899B8BCF71B2561 
64BA84DEF4261D73071D543D129EFBCOCSB6FF 
, cn=POPAT BHANUDAS JAGADALE 

Date: 2022.12.16 15:07:16 +05'30' 


(पो. भा. जगदाळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१. 
२. मा.राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्र.सुनिअ २०१४/प्र.क्र.७४/पापु.२२ 


१०. 


११, 


१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 


मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) ओल्ड सी.जी.ओ.इमारत, न्यु मरीन लाईन्स, १०१, 
महर्षी कर्वे मार्ग, मुंबई-४०० ०२०. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) भारतीय लेखा व लेखापरीक्षा विभाग कार्यालय, 
सिव्हील लाईन्स, वेस्ट हायकोर्ट रोड, नागपूर- ४४० ००१. 

विभागीय आयुक्‍त, महसूल विभाग, नागपूर. 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एक्सप्रेस टॉवर्स, नरीमन पॉईट, मुंबई-४०० ०२१. 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. (५ प्रतीसह) 

आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचाळनालयालय, सर पोचखानवाला रोड, वरळी,मुंबई-३०. 
जिल्हाधिकारी, भंडारा. 

नियंत्रक अधिकारी तथा उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१. 

आहरण व संवितरण अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, सिडको भवन, बेलापूर, नवी 
मुंबई- Yoo ६१४. (५ प्रतीसह) 

मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार सेवा विभाग, पुणे. 

जिल्हा प्रकल्प अधिकारी (नगरपालिका), जिल्हाधिकारी कार्यालय, भंडारा. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा. 

मुख्याधिकारी, तुमसर नगर परिषद, जि.भंडारा. 

उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई- Yoo ६१४. 

वित्त विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

कक्ष अधिकारी/लेखाधिकारी, पापु-०४,पापु-०५, पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई- ४०० ०३२. 

निवडनस्ती, पापु-२२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


